सन 2020-29 या वर्षात दिलेल्या 
पीक कर्जाच्या परतफेडीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-०६२१/प्र.क्र. ७५/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०१ जुले, २०२१ 


वाचा :- १) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. कृषीपत०९/सातारा 
जि.म.स. बँक/वसुली हंगाम मुदतवाढ/२०२१, दि.२५/०६/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकामार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज 
पुरवठा करण्यात येतो. राज्यातील जे शोतकरी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड दि. ३० 
जूनपर्यंत करतात SAT MAHA पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करण्यासाठी व्याजामध्ये 
प्रोत्साहनपर सवलत देण्यासाठी शासनामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील बहुतांश शेतकरी त्यांच्या पीक कर्जाची परतफेड 
विहित मुदतीत करीत आहेत. त्यामुळे बँकांची पीक कर्जाची वसुली होण्यास मदत होत आहे. 


राज्यात एप्रिल व मे २०२१ मध्ये उद्भवलेल्या कोविड-१९ परिस्थितीमुळे लागू केलेल्या 
टाळेबंदीच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना शोतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अडी-अडचणी 
व साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना अद्याप देय असलेली "३? विचारात घेता राज्यातील जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांनी शेतकर्‍यांना सन २०२०-२१ या वर्षात दिलेल्या पीक 
कर्जाच्या वसुलीस दि. ३१/०७/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केलेली विशिष्ट परिस्थिती विचारात घेता राज्यातील जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका व व्यापारी बँकांनी शेतकर्‍यांना सन २०२०-२१ या वर्षात दिलेल्या पीक 
कर्जाच्या वसुलीस दि. ३१/०७/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या वाढीव मुदतीत पीक 
कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी शासनाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनाचा लाभ 
मिळण्यास पात्र असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०६२१/प्र.क्र. ७५/१८-स 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०७०२११३८११४७०२ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ANIL KADOBA -- मका 
CHAVAN eae 
( अनिलकके. चव्हाण ) 

सह सचिव तथा अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन 


BFO1F6186A82C2346C9491, 
FCO24FOFC6DSBOF283CSDB9D5 
F749, cn=ANIL KADOBA CHAVAN 
)5'30' 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
3) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४) मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 
) 
) 


६) मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (सवी 

७ अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 

९) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 

१३) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१४ जिल्हाधिकारी( सवी 

१५) मुख्य अधिकारी, भारतीय रिझर्व्ह बँक, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट 
हाऊस, मुंबई१८ 

१६) उप मुख्य अधिकारी, भारतीय रिझर्व्ह बँक, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, 
गारमेंट हाऊस, मुंबई १८ 

१७) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 

१८) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था.(सर्व) 

१९) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था.(सवी 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०६२१/प्र.क्र. ७५/१८-स 


२०) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई 

२१) कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 

२२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


23) Ud कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
२४ निवड नस्ती - १८ स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


